एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ 
(सीपीटीपी-२) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
तहसिलदार, गट -अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन आदेशा क्रमांक - टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १९/०१/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 

२.सा.प्र.वि., शासन पत्र क्रमांक टिआरएन-०३१५/प्र.क्र.३४/१५/१८-ब, 
दिनांक ०८/०४/२०१५ 

३.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र.३४/ १५/ १८-ब (२), 
दि.०६/०६/२०१५ 

४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र.३४/ १५/ १८-ब, दि.१०/०८/२०१५ 

५.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-०८१६/प्र.क्र.८ / सीपीटीपी-अ, 
दि.७/०८/२०१७ 


कार्यालयीन आदेश 
उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ नुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनातील 
गट अव गट बच्या संवर्गाकरीता एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. 


२. राज्यसेवा ( मुख्य ) परीक्षा-२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे तहसिलदार, गट-अ पदावर 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील शासन 
पत्रान्वये दिनांक २९.०४.२०१५ ते दिनांक ०१.०५.२०१५ या कालावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-२ अंतर्गत तात्पुरती नियुक्ती देऊन कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत 
कळविण्यात आलेले होते. 


३. कागदपत्र तपासणीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक ३ व ४ येथील कार्यालयीन आदेज्ञान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ अंतर्गत 
विविध अटी व शर्तीनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आलेली होती. 


8, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ दिनांक 02.04.2094 ते दिनांक 30.08.2099 या 
कालावधीत आयोजित करण्यात आलेला होता. 


५. पुढील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक 
५मध्ये दर्शविलेल्या कालावधी इतक्या रजा दिनांक ०२.०५.२०१५ ते दिनांक ३०.०४.२०१७ या कालावधीत 
व रजेमुळे वाढलेल्या वाढीव परिविक्षा काळावधीत उपभोगलेल्या आहेत. सबब, सदर प्रशिक्षणार्थी 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद केलेल्या 
कालावधीइतका वाढविण्यात येऊन स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत 
आहे. 


कार्यालयीन आदेठशा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-अ 


अ.क्र. । नाव ठिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परी परिविक्षा 
प्रवर्ग म्हणून सेवेत | उपभोगलेल्या | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 

नियुक्तीचा रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 

दिनांक दिनांक 

| 9 | २ 3 3 षु & 9 
सिळलदार, गट-अ 

१ श्री. अरुण | OBC | ०२/०५/२०१५ | २९ विभागीय परीक्षा | २९/०५/२०१७ 
जोतिराम (म.पू) सन-२०१४ (म.नं.) 
शेलार (निकालाचा दिनांक 

२७.०३.२०१(७) 

२ श्री. दिप | OBC । ०२/०५/२०१५ | १८ विभागीय परीक्षा १८/०५/२०१७ 
अशोक (म.पू) सन-२०१४ (म.नं.) 
राजपुरे (निकालाचा दिनांक 

219.03 .20 419) 

3 श्री. ख | 01-५१ | ०२/०५/२०१५ हि विभागीय परीक्षा ३०/०४/२०१७ 
मोहम्मद (म.पू) सन-२०१४ (म.नं.) 
फसियोद्िन (निकालाचा दिनांक 
मोहम्मद २७.०३.२०१७) 
रफियोद 

४ श्री. गळे | OBC | ०२/०५/२०१५ | ३३ विभागीय परीक्षा ०२/०६/२०१७ 
जितेंद्र मारुती (म.पू) सन-२०१४ (4.4) 

(निकालाचा दिनांक 
२७.०३.२०१७) 


उपरोक्त “परिच्छेद ५” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन तहसिलदार यांनी 
परिविक्षा कालावधीत घेतलेल्या रजेचा तपशिल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून व यशदा प्रशिक्षण 
संस्थेने प्रमाणित केलेला आहे, त्याआधारे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११९११५९२०९६०७ असा आहे. सदर STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Leena Ashish 


Sankhe टं 
(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव (ई-३), (आस्था-तहसिलदार, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


